बीज, रासायनिक खत, किटकनाडाके चाचणी, 
किडनाशके उर्वरीत अंश तपासणी व जैविक किड 
नियंत्रण प्रयोगशाळा या योजनेतील अस्थायी पदे 
दिनांक ०१/०३/२०२४ पासून दिनांक ३१/०८/२०२४ 
पर्यंत पुढे चालु ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण १६२४/प्र.क्र.६६/१७-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- २९/०२/२०२४. 


वाचा:- 
१. कृषि विभागाचा शासन निर्णय: संकीर्ण १६२२/प्र.क्र. २२४/ १७-अ, दि. २५/०९/२०२३. 
२. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृआ ११११/साप्र/०३०५/२४-२५/प्रक्र.९/आस्था-५(निप)/५१९०, 
दि. १४/०२/२०२४. 
३. वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि. २१/०२/२०२४. 
प्रस्तावना: 
कृषि विभागातील १०३ (00) (०२) बीज, रासायनिक खत, fear चाचणी, किडनाऱके 
उर्वरित अंश तपासणी व जेविक किड नियंत्रण प्रयोगशाळा या योजनेअंतर्गत २८२ पदे निश्चित करण्यात 
आलेली असून त्यापैकी १५ स्थायी पदे वगळता उर्वरित २६७ अस्थायी पदे दिनांक २९/०२/२०२४ पर्यंत 
चालू ठेवण्यास या विभागाच्या संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली होती. 
आता, संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार सदर 
अस्थायी पदे दिनांक ०१/०३/२०२४ पासून दिनांक ३१/०८/२०२४ पर्यंत या कालावधीत पुढे चालू 
ठेवण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन [नणंय :- निर्णय :- 

बीज, रासायनिक खत, किटकनाडाके चाचणी, किडनाडवाके उर्वरीत अंड तपासणी व जैविक 
किड नियंत्रण प्रयोगशाळा या योजनेतील २८२ मंजूर पदांपैकी १५ स्थायी पदे वगळता उर्वरीत २६७ 
अस्थायी पदे आकृतीबंधात समाविष्ट असल्याचे अधीन राहून दिनांक ०१/०३/२०२४ ते दिनांक 
३१/०८/२०२४ पर्यंत पुढे चालु ठेवण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. (सोबत विवरणपत्र जोडले 
आहे) 

या प्रित्यर्थ होणारा सदर खर्च पुढील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

मागणी क्रमांक : डी-३ 

२४०१, पीक संवर्धन, 

१०३, बी- बियाणे, 

(००) (02) बीज, रासायनिक खत नियंत्रण व 

किडनाडक चाचणी प्रयोगशाळा (२४०१ ०३०५) 


हे आदेश वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/ प्र.क्र. ८/ १६/ आ.पु. क. दि. २१/ 
०२/२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार व सचिव (कृषि) यांच्या 
मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १६२४/प्र.क्र.६६/१७-ओ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२९१६५१३५४६०१ असा आहे. हा आदेठा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत - 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by PIMPALE PRASHANT RAMESH 
IN: c=IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


Pp | M Pp A L E Pp R A S H A N गृ ou=COOPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=fa29ab2a9a96d3a62a7a9753171 1fl ef9f3e78de039be6 
cabb44929032069507, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
R A M E ५ H serialNumber=C9FCOE76E90819F7F6D29D043A3E393D798232 
2683A082D04EDA26B7264E4837, cn=PIMPALE PRASHANT 
RAMESH 
Date: 2024.02.29 17:00:29 +05'30' 


(प्रशांत र. पिंपळे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 
३. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


र्‌. 
Go 
११ 


१२. 
93. 
१७. 
१५. 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/ नागपूर 
. कृषि संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. कृषि सहसंचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

. सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी 


सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

उप संचालक (बियाणे), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
प्रशासन अधिकारी, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व जिल्हा शासकीय मृद सर्वेक्षण व मृद चाचणी प्रयोगशाळा 

वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा), मंत्रालय, मुंबई 

कार्यासन (2-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७-अे कार्यासन, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई (निवडनस्ती) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १६२४/प्र.क्र.६६/१७-ओ 


शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग संकीर्ण १६२४/ प्र.क्र.६६/ १७-अ 
दिनांक : २९/०२/२०२४ चे सहपत्र 


विवरण पत्र 
अ.क्र पदनाम सातव्या आयोगानुसार पदसंख्या 
सुधारीत वेतनश्रेणी 
षि बीज परिक्षण अधिकारी एस २०: ५६१००- १७७५०० 1. १ 
(गट-ओ) 
२ तंत्र अधिकारी / विश्लेषणात्मक | एस १६: ४४९००- १४२४०० २१ 
रसायनशास्त्रज्ञ/ रसायनशास्त्रज्ञ 
(गट-ब) 
३ | कृषि अधिकारी (गट-बो एस १६: ४४९००- १४२४०० ५९ 
४ | कृषि पर्यवेक्षक (गट-क) एस १६: ४४९००- १४२४०० १९ 
५ | कृषि सहाय्यक (गट-क) एस १५: ४१८००- १३२३०० ६८ 
६ | वरिष्ठ लिपीक (गट-क) एस १३: ३५४००- ११२४०० ०७ 
७ | लिपीक (गट-क) एस ८: २५५००- ८११०० २३ 
८ | प्रयोगशाळा सहाय्यक/ परिचर | एस ६: १९९००- ६३२०० १४ 
(गट-क) 
९ | शिपाई / पहारेकरी एस १ : १५०००- ४७६०० ३५ 
| 9° | o | स्वीपर एस १ : १५०००- ४७६०० १७ 
वि १ | क्लिनर एस १ : १५०००- ४७६०० ०३ 
एकूण २६७ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


